दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील कार्यकारी 
(गट-क) संवर्गातून कार्यकारी (गट-ब) या 
संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना देणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन आदेशा क्र. दुविप्र-१०२३/प्र.क्र.६८/पदुम-६ 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, दालन क्र.५२५, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 
दि.०८/१०/२०२४ 


शासन आदेठा :- 


दुग्धव्यवसाय विभागातील कार्यकारी (गट-क) (एस-१४: रु.३८६००-१२२८००) या संवर्गातून 
कार्यकारी (गट-ब) या संवर्गात (एस-१५: रु.४१८००-१३२३००) या संवर्गात तात्पुरती पदोन्नती देण्यात येत 
असून, पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्रमांक ३ येथे नमूद ठिकाणी 
करण्यात येत आहे- 


अ.क्र | अधिका-याचे नाव व कार्यरत पद | पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 


| श्री.जी.एस.अनारगट्टे दूध प्रापण व वितरण अधिकारी, बृहन्मुंबई दूध 
योजना, वरळी 


२. सदर पदोन्नती ही मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित 
सेवाज्येष्टतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६-व कार्यासनाच्या 
दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनानुसार देण्यात येत आहे तसेच, दि ७ मे, २०२१ 
च्या शासन निर्णयाप्रकरणी मा उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून त्यावरील अंतिम 
निर्णयाच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. संबंधित अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीच्या पदावर हजर न होता लोकप्रतिनिधींमार्फत पदस्थापनेत बदल 
करण्याबाबत शासनावर दबाव आणल्यास ते म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील तरतूदीनुसार 
शिस्तभंग विषयक कारवाईस पात्र ठरतील याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


शासन आदेशा क्रमांकः दुविप्र-१०२३/प्र.क्र.६८/पदुम-६ 


४. पदोन्नतीनंतर पदस्थापनेच्या पदावर हजर होण्यासाठी संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांनी संबंधित 
अधिकारी यांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची दक्षता घ्यावी. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीच्या 
पदावर ३० दिवसांच्या विहित मुदतीत रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. पदोन्नतीच्या पदावर रुजू झालेल्या 
अधिकाऱ्यांचा रुजू अहवाल शासनास ashwini.yamgar@nic.in या ईमेल संकेतस्थळावर त्वरीत सादर 
करावा. 


दघ. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४१००८१३०४५९३४०१ असा आहे. हे शासन 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ASHWINI BHIMRAO 
YAMGAR 


(अश्विनी यमगर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मंत्री (Aa व दुग्धव्यवसाय) यांचे खाजगी सचिव. 
2) महालेखापाल, (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई-१. 
3) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी, मुंबई. 
४) श्री.जी.एस.अनारगट्टे, दूध प्रापण व वितरण अधिकारी, बृहन्मुंबई दूध योजना, वरळी. 
) 
) 


4) अधिदान व लेखाधिकारी, बांद्रा. 
६) निवडनस्ती (पदुम-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


